सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
वसतिगृह इमारत दुरूस्तीच्या इमारती व 
रस्त्यांचे परिरक्षण लेखाशिर्ष २२२५ एफ४८८ 
करीता नियंत्रक व आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३८/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.५० /अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि. २५.०२.२०२० 


प्रस्तावना :- 

इमारती व रस्त्यांचे परिरक्षण लेखाशिर्ष २२२५ ४४८८ या लेखाशिर्षाखाळी सामाजिक न्याय विभागाच्या 
अखत्यारितीत येणाऱ्या वसतिगृहांची दुरूस्ती करण्यात येते. सदर दुरूस्तीची कामे सन २०१९-२० या वर्षापर्यंत 
लेखाशिर्ष ४२२५ ०३१८ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या “भाग-२ खर्चाचे तपशीलवार अर्थसंकल्पीय 
अंदाज (White Book)” या प्रकाडनामध्ये समाविष्ट करण्यात येत होते. तथापि, संदर्भाधीन दि.२५/२/२०२० 
शासन निर्णयान्वये सदर कामे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून “इमारती व रस्त्यांचे परिरक्षण, लेखाशिर्ष 
२२२५ 7४८८” अंतर्गत्‌ सामाजिक न्याय विभागाच्या “भाग-२ खर्चाचे तप्ञीलवार अर्थसंकल्पीय अंदाज (White 
Book)” या प्रकाशनामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने या लेखाशिर्षांतर्गत नियंत्रक व आहरण 
व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

इमारती व रस्त्यांचे परिरक्षण लेखाशिर्ष 2224 ४४८८ या लेखाशिर्षाखाली सामाजिक न्याय विभागाच्या 
अखत्यारितीत येणाऱ्या वसतिगृहांची दुरूस्ती करण्यात येते. या लेखाशिर्षाकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व सहसचिव/उपसचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१९१७०८३८३६२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Kondaji Ahire 


(अ. of. आहिरे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
२. आयुक्‍त, समाजकल्यण आयुक्‍तालय,पुणे 
३. सर्व मुख्य अभियंता, प्रादेशिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/ नागपूर. 
५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३८/बांधकामे 


६. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई/पुणे 

९. वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०.का-अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
११.निवडनस्ती / बांधकामे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


